प्रधानमंत्री आवास योजना -(ग्रामीण) अनुसूचीत 
जमाती (TSP) घटकांतर्गत रु.१९३,७४,९२,५००/- 
एवढा राज्य झासनाच्या हिउशाचा निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४३/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - Yoo 004, 
तारीख: १० ऑगस्ट , २०२१ 


वाचा :- 


१) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागू/लेखा (प्रआयो)/ 
अनु.जमाती/२०२१/६४, दि.१२.०४.२०२१. 


२) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्रं-बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८/कार्यासन-६, दि. ३.०८.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजना घटकांतर्गत सन २०१६-१७ 
ते सन २०१९-२० या कालावधीत केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या समरूप राज्य शासनाच्या 
हिइशाचा निधी म्हणून सन २०२१-२२ या वर्षात रू. १९३,७४,९२,५००/- (अक्षरी रुपये एकडो त्र्यात्नरव कोटी 
चौर्‍्याहत्तर लक्ष AAG हजार Waal फक्त) एवढा निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व मागणी क्र. टी-५ 
२५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१)(०६) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०५ ए१३८) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 
गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केळेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 3) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४३/योजना-१०, दि. १० ऑगस्ट, 2029 


रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महाळेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍्कमेशी ताळमेळ 
केल्याचे प्रमाणपत्र 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 
६. सदर झासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०२/का-६, 
दि.२६.०७.२०२१ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०३९/सचिव (व्यय), दि.५.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१४४०३९९८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR 


ig 
PATHAK 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=1a58924bb1 ebc2ed6699e048bfa42 
d41d1ed32de1e3eda84d0c03040473905: 
seudonym= F3A300993D1ECCDA0475B29D 
01BB9CCB72F6998C, 


I Number=EE03447853A43CF2A3547CB 
C186E49802A70EF 183CF488073E81785E6AD 
171A6, HEMANT SUDHAKAR PATHAK 


Date: 2021.08.18 15:31:28 +05'30' 


(हे.सु.पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, बेलापूर, नवी 
मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन बेलापूर 
५) आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन -१७), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
६) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७ मंत्रालय मंबई-३२ 
७ कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, व निवड नस्ती 
योजना-१०. 


o~ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


